महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१९/(९५/२०१९)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email- dobudget.4wrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. ॥९०.०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४००३२. 
दिनांक- ०१/०६/२०१९. 
ज्ञापन:- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 


रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ : १. शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि.२६/०५/०८. 


सचिव, जलसंपदा विभाग, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर. 
अधिक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ ,पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

६. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 
७. अधिक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 

८. अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे. 

९. अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नागपूर . 

१०. अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे. 

११. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड. 
१२. अधिक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 

१३. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ. 
१४. अधीक्षक अभियंता अकोला सिंचन मंडळ, अकोला. 

१५. अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर. 

१६. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१७. अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 

१८.अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 
१९. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

२०. अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद. 

२१. अधिक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा. 

२२. अधिक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष,पुणे. 


oc AN A -O 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या 
सुधारित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 
शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (09) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर)(२२३५-०६०५) 
या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-५ येथील 
मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण रु.२३,३३,१९१ ( रु.तेवीस लक्ष तेहेतीस हजार एकशे 
एक्क्यानव फ़क़्त) इतका निधी या ज्ञापनाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः SAA १०.१९/(९५/२०१९)/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.१५.०७.२०१९ पूर्वी खर्च करण्यात यावा. विहित मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहित मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित 
करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
३. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरीता मंजुरीचे आदेञा त्वरीत काढावेत. सदर आदेझाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
४. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमुद 
केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकन्सिलिओडान स्टेटमेंट) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
4. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खालील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह 
निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (2234-0804) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७"११५/.॥वा9$[॥9.90०४.॥ या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- २०१९०६०११६४१४४८७२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
व ग्वा Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 
Vidya Girish — SSiteateco* cramer oo ™ 
pees OU = Water Resources 


D es h pa al d e Date: 2019.06.01 16:49:04 +05'30' 


(विद्या देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : विवरणपत्र. 


प्रत :- १ महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 
२) प्रधान सचिव(जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव(लाक्षेवि) urd Rag सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक ठेवियो 90.99/(8 4/2098) /अर्थ-१, दिनांक ०१/०६/२०१९ चे सहपत्र 


अ.क्र. | नियंत्रक ।मंडळ कार्यालयाचे नाव मृत कर्मचा-यायंचे संपूर्ण नाव पदनाम भविष्य निर्वाह निधी लेखा | मंजूर रक्‍कम 
अधिकारी क्रमांक 
क्रमांक 
पिं 1००१३  ।|अधीक्षक अभियंता कोल्हापूर पाटबंधारे १. चंद्रकांत शंकर नाटकर मोजणीदार -८३३९५ ३६५२२ 
1. २. कै.बाळासाहेब रावजी पाटील कालवा निरीक्षक -८३२०८ ६९९०९ 
२ 1००१७  ।अधिक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ ,पुणे ।१.के.सखाराम दत्तू केदार मजूर कुपावि ६०००० 
२.कै.लक्ष्मण कावजी लोहकरे 
३ 1००२७  |अधिक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, कै.यडावंत शांकर चोपडे वाहनचालक पीडब्ल्यु/एमएच/७४२०८ ६०००० 
= ial 
४ 1००३१  ।अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, ।|कि.बालाजी दिगंबर बायस उपविभागीय पीडब्ल्यु/एमएच/७९३२५ ६०००० 
५ 1००३२  |अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र १. कै.पोपट कोंडीराम गायकवाड आयडी 
विकास प्राधिकरण, नाशिक २. कै. राजेंद्र नामदेव गर्जे शाखा अभियंता _|०/॥॥-७९१६३ 
३. के. रघुनाथ बापुराव कणगरे एमआयडी 
४. &. किसन मारुती झडे IP/AID9§03 
& 1००३३  ।अधिक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, |. अनिल ह.डोंगरवार बीआरबीएन ४७६२० ६०००० 
किं 1००३५ अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ पुणे RAR गुणाजी पाटेकर कनिष्ठ अभियंता ।पीडब्ल्युएमएच/७१२६६ ६०००० 
कै.प्रकाश तायाप्पा कांबळे मजूर पीडब्ल्युएमएच/गुनिवी/६४ 
८ ॥००३७ aterm अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नागपूर |कै.जी.आर.हुकरे आय-एमडीबी-७४ 
९ ॥००३८ |अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ पुणे १.कै.अनिल दयाराम सपकाळ लिपिक पीडब्ल्यु/एमएच/७६८१० 
२.के.सुरेश वैजनाथ मिसाळ कनिष्ठ लिपिक ।पीडब्ल्यु/(एमएच/७८५०४ 
एकूण 
| ० 1००४१ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र १. कै.परसराम गोपाळ कच्छवे चौकीदार मापावि/३०७ 
विकास प्राधिकरण, बीड २. कै.श्रीपती गुणाजी गायकवाड चौकीदार मापावि/५१० 
३. कै.सुभाष सखाराम चणे मजूर मापावि/३३२ 
४. HAS गणपतराव सुरोशे मिस्त्री 338५/४६०७१ 
५. कै.बालाजी Maier कंकाळ ।चौकीदार मापावि/२८४ 
६. कै. विश्वंबर गणपतराव टिकोरे ।कनिष्ठ अभियंता |बीआरबीएन ३५८०९ 
७. नवाब रसूल शोख चौकीदार जेपीडीसी /२१४ 
id 1००४२  ।अधिक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, |के. वर्षा वसंत केळसकर स्था.अ.स पीडब्ल्यू/एमएच ६७१२८ ६०००० 
ठाणे. ॥. 
१२ 1०0०४५  ।अधीक्षक अभियंता यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प |कै.ज्ञानेश्वर Herd सोळंके शाखा अभियंता बि.आर.बि.एन-३६८७८ ६०००० 
मंडळ ,यवतमाळ विकल 
१३ 1००४७  ।अधीक्षक अभियंता अकोला सिंचन मंडळ के. बाबाराव महादेव बहादुरे आयसबडिव्हिजन-९१ ६०००० 
१४ 1००५० ।सचिव, जलसंपदा विभाग,मुंबई कै. सुहास रामराव चव्हाण अवर सचिव जीएएमएच-८५३२९ ६०००० 
एकूण ६०००० 


अ.क्र. | नियंत्रक मंडळ कार्यालयाचे नाव मृत कर्मचा-यायंचे संपूर्ण नाव पदनाम भविष्य निर्वाह निधी लेखा | मंजूर रक्‍कम 
अधिकारी क्रमांक 
क्रमांक 
१5 100५७ ।अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प ।के. सय्यद पाशा सय्यद मेहमूद वाहन चालक बीआरबीएन ४३९९३ ६०००० 
मंडळ, चंद्रपूर | 
१ 1००५८ |अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ पुणे. ।१. कै.भरत राघु तनपुरे खपावि/मुठा/२१२ 
२. कै.मोहन नथु जम खपावि/मुठा/१४२ 
३.कै. सुमतीनाथ चंद्रनाथ काळे स्था.अ.स PWMH/&29&\9 
शि ॥००६१ अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा |कै. HAST अनंतराम आकरे बी.आर.बी.एन./४३४२५ 
१८ 1००६२ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र कै. श्रीराम भिकाजी काटकर मजूर ओअआयडी १६७ ६०००० 
विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद | 
१. कै.खोबराजी नारायणराव डोंबे जापावी-२/३१० 
2. कै.अशोकराव नारायणराव सेलूकर 
१९ 1००७४  ।अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प के.अरुण पोपट पाटील DMPD2/923 ६०००० 
२० 1००८६  |अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ १. कै.शिवाजी व्यंकटराव काळे प्रयोगशाळा सहायक |838९/४६०१७ ६०००० 
औरंगाबाद २. कै.दिपक केडावराव रत्नपारखी |कनिष्ठ लिपिक |887/२७३५४ ६०००० 
एकूण १२०००० 
२१ 1००८७  |अधिक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, के. संजय भिकू देशमुख कालवा निरीक्षक = |PWMH-22¢80 ६०००० 
सातारा 
एकूण ६०००० 
२२ 1००८८  ।अधिक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद के. प्रविण मदनलाल सुराणा कनिष्ठ लिपिक  ।"॥/॥॥-/७१७१९ ६०००० 
विशेष कक्ष,पुणे 
एकूण| ६०००० 
सर्व एकूण | २३३३१९१ 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


Vidya Girish Deshpande DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2019.06.01 16:49:28 +05'30" 


(विद्या e2rais) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


